एलफिन्स्टन महाविद्यालय, मुंबई या 
महाविद्यालयातील विद्युतीकरणाच्या कामास 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.७१/मशि-३, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २५ मार्च, २०२३. 


संदर्भ- १) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र.प्रशामा-२०२२/प्र.क्र.६१/२२/मशि-३, 
दिनांक १०/०६/२०२२. 
२) संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र.अर्थसं-२०२२/(०८७/२२)/विद्युत कामे/ 
लेखा-२/८७२, दिनांक ०२/०२/२०२३. 


प्रस्तावना : 

संदर्भिय दिनांक १०/०६/२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये एलफिन्स्टन महाविद्यालय, मुंबई या 
महाविद्यालयातील नुतनीकरणाच्या स्थापत्य कामासाठी रु.४,१०,००,०२९/- इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. सदर नुतनीकरणाच्या अनुषंगाने महाविद्यालयातील 
विद्युतीकरणासाठी संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांच्या संदर्भिय क्र.२) येथील दिनांक ०२/०२/२०२३ रोजीच्या 
पत्रान्वये प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. यास अनुसरुन सदर महाविद्यालयातील विद्युतीकरणाच्या कामास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

एलफिन्स्टन महाविद्यालय, मुंबई येथील इमारतीतील विद्युतीकरणासाठी कार्यकारी अभियंता (विद्युत), 
दक्षिण मुंबई, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, इलाखा शहर विभाग, मुंबई यांनी सादर केलेल्या खालील 
विवरणपत्रात नमूद विद्युतीय कामास रु.७९,१५,३२३/- (रुपये एकोणएऐंजश्ी लक्ष पंधरा हजार तीनशे तेवीस फक्त) 
इतक्या अंदाजित रकमेच्या अंदाजपत्रकास पुढील अटीच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
येत आहे. 


अ.क्र कामाचे नांव रक्‍कम रु. 


1 | Providing replacement to Old Out-dated 1 Nos. Electric Passenger lifts No.2 2186001 
(GND+3Upper Floors) installed in Elphinstone College Bldg. Mumbai 


2 | Providing Electrical Installation with Computer LAN, Telephone wiring 501418 
arrangement etc. for renovation of Micro-Biology Department of Elphinstone 
College at Fifth floor, NCC Bldg. Mumbai. 


3 | Providing Electrical Installation with Computer LAN, Telephone wiring 422860 
arrangement etc. for renovation of Botany Department of at 2nd floor, Elphinstone 
College Bldg. Mumbai 


4 | Providing Electric Installation with Computer LAN, Telephone wiring 51951 
arrangement etc. for renovation of History Department of at 2nd floor, Elphinstone 
College Bldg. Mumbai 


5 | Providing Electrical Installation with Computer LAN, Telephone wiring 2392521 
arrangement etc. for renovation of 5 nos. of Smart (Virtual) Class Rooms in, 
Elphinstone College Bldg. Mumbai 


-~ Providing Electrical Installation with Computer LAN, Telephone wiring 258247 
arrangement etc. for renovation of new Laboratory cum Studio in M.A. Journalism 
at 4th floor, Elphinstone College Bldg. Mumbai 


7 | Providing Electrical Installation with Computer LAN, Telephone wiring 357717 
arrangement etc. for renovation of new Laboratory OF M.Sc. IT at 3rd floor, 
Elphinstone College Bldg. Mumbai 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.9१/मशि-३ 


शं Providing Electrical Installation with Computer LAN, Telephone wiring 1060171 
arrangement etc. for renovation of Auditorium at 2nd floor, Elphinstone College 
Bldg. Mumbai 


शं Providing Electrical Installation with Computer LAN, Telephone wiring 421478 
arrangement etc. for renovation of Zoology Department of, Elphinstone College 
Bldg. Mumbai 


10 | Providing Electrical Installation with Computer LAN, Telephone wiring 262959 
arrangement etc. for renovation of New laboratory of Psychology Department at 
3rd floor, Elphinstone College Bldg. Mumbai 


एकूण रक्‍कम 7915323 


अटी :- 
१) काम सुरु करण्यापूर्वी सदर अंदाजपत्रक सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे संबंधित अधिक्षक अभियंता व 
मुख्य अभियंता तसेच उपभोक्ता विभागाचे संबंधित सक्षम अधिकारी यांच्याकडून साक्षांकित करुन 
घ्यावे. 


२ या बाबींवर येणारा खर्च “मागणी क्र.एच-८, ४२०२ शिक्षण, क्रीडा,कला व संस्कृती यावरील भांडवली 
खर्च- 203 विद्यापीठीय व उच्च शिक्षण, ०१ कार्यालयीन इमारत- (00)(09) मोठी बांधकामे (४२०२ ००७९), ५३ 
मोठी बांधकामे” या लेखाशिर्षाखालील मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


३. सदर झासन निर्णय, वित्त विभाग शासन निर्णय, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम भाग-२, 
दिनांक २०/०९/२०१९ चे वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग पहिला उपविभाग-पाच महाराष्ट्र 
सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील अ.क्र.३, परिच्छेद क्रमांक १३४(३) नुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान 
करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२३०३२५१५५६२९४८०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


lly signed by HEMANTKUMAR PANDHARINATH BAVISKAR 
H E M A N T K U M A R DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER AND 
‘TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व ATI p ANDHARINATH "Sm acho ua anst057 


I Number=2844236AE7795D36DD2ECB5AC6CA70C333A3CF1B1 
3F66828D224AE2026B37E9, cn=HEMANTKUMAR PANDHARINATH 


BAVISKAR SSID isu 
(हे. पं. बाविस्कर ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 
मा.मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
संचालक,उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र -१, मुंबई. 
५. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१,मुंबई 
६. विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, मुंबई विभाग, मुंबई 

. प्राचार्य, एलफिन्स्टन महाविद्यालय, मुंबई. 
८. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

. वित्त विभाग, व्यय-५, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१०. नियोजन विभाग, कार्यासन-१४७१, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
११. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कार्यासन-इमा-३, मंत्रालय,मुंबई-३२ 
१२. अवर सचिव (साशि-१/मशि-२), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१३. निवड नस्ती (मशि-३), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


Cc 40 AD WO 


पृष्ठ २ पैकी २ 


